RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक १५ ९ ] 


सोमवार , डिसेंबर ५, २०१६ / अग्रहायण १४ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३१३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


. 


महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १ ९९९. 


• 
. 


क्रमांक भानिका . २०१६ / प्र. क्र . १११ / गृनिधो-१.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा. 
१८ ) याच्या कलम ४०, पोट- कलम (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, शासन अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग , 
क्र . भानिका. २०१३ /प्र. क्र . २०६ / गृनिधो -१ , दिनांक १२ सप्टेंबर २०१३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ कोकण महसुली विभागाकरिता 
सक्षम प्राधिकारी या पदावर श्रीमती सुषमा परब- पुजारे, उप जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती केली होती 

आणि ज्याअर्थी, श्रीमती सुषमा परब- पुजारे , उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, बृहन्मुंबई यांची उप जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण या पदावर बदली करण्यात आली असल्याने सक्षम प्राधिकारी, कोकण महसुली विभाग हे पद रिक्त झाले आहे . 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० , याच्या पोट -कलम (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि 
शासन अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग क्रमांक भानिका . २०१३ /प्र. क्र . २०६/ गृनिधो -१ , दिनांक १२ सप्टेंबर २०१३ अधिक्रमित करून , महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे , पुढील आदेशापर्यंत श्रीमती वंदना गेवराईकर , उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी , बृहन्मुंबई यांची कोकण महसुली विभागाच्या 
अधिकारितेत येणाऱ्या स्थानिक क्षेत्रांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमान्वये किंवा तदन्वये, सक्षम प्राधिकारी या पदास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करण्याच्या आणि त्यावर सोपविलेली कर्तव्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . कों . धनावडे , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - ३१३-१ 


( १ ) 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, डिसेंबर ५ , २०१६ / अग्रहायण १४, शके १९ ३८ 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 3rd December 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RENT CONTROL ACT, 1999 . 

No. RCA . 2016 /CR - 111/GND - 1. — Whereas , the Government of Maharashtra has, vide 
Government Notification , Housing Department, No. RCA . 2013 /CR - 206 /GND - 1 , dated the 12th 
September 2013 issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 40 of the 
Maharashtra Rent Control Act , 1999 (Mah . XVIII of 2000), appointed Smt. Sushma Parab - Pujare , 
Deputy Collector, to be the Competent Authority for Konkan Revenue Division , for the purposes 
of the said Act ; 

And whereas, the post of Competent Authority for Konkan Revenue Division has become, 
vacant due to the transfer of Smt. Sushma Parab -Pujare , at the post of Deputy Collector, Mumbai 
Metropolitian Redevelopment Authority. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 40 of the 
said Act and in supersession of the Government Notification , Housing Department, No. RCA . 
2013/CR - 206 /GND - 1 , dated the 12th September 2013 the Government of Maharashtra hereby 
appoints Smt. Vandana Georaikar, the Deputy Collector and Competent Authority , Greater 
Mumbai, to be the Competent Authority for the Konkan Revenue Division , Mumbai, for the 
purposes of exercising the powers conferred and for performing the duties imposed on the 
Competent Authority by or under the said Act , in respect of all local areas falling within the 
jurisdiction of the said Konkan Revenue Division . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. K. DHANAWADE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


